न्यू इये बॉलिवुड नगरी 

बॉलिवुड आणि किशोर कदम - शीर्षक 

गुरुपौर्णिमा हा भारतीय संस्कृतीतील एक वेगळाच दिवस. या वर्षीही गुरु 
पौर्णिमेला अनेक मेसेज मला आले. पण त्यातील सर्वात अनपेक्षित 
मेसेज किशोर कदमचा होता. गुरुवर्य अशी सुरुवात करून केलेला हा 
मेसेज वाचून मी त्याला फोन केला तर कळले की, त्याने नुकताच 
विश्राम गुप्ते यांनी लिहिलेला नव्वदोत्तरी कवितेवरील लेख वाचला होता 
आणि त्याला त्या लेखाविषयी चर्चा करायची होती. जिज्ञासूपणा आणि 
सर्व जाणून घेण्याची उत्सुकता हा त्याच्या व्यक्तिमत््वाचाच एक भाग. 
अत्यंत आवेगीपणाने या संभाषणात व्यक्त होत होता. पण, दुर्दैवाने त्या 
दिवशी मलाच वेळ नव्हता. त्यामुळे आपण पुढे कधी तरी एकत्र बसू 
असा निर्णय घेऊन संभाषण संपवले. सात दिवसांपूर्वी माझा संपूर्ण 
दिवस अचानक रिकामा होता. म्हणून मी त्याला फोन केला तर त्याने 
फोन उचलला नाही आणि मी 'हा शुटिंगमध्ये बिझी असणार” म्हणून 
केलेला फोन विसरून गेलो. पण अचानक तासाभरात किशोरचा उलट 
फोन आला. त्याने रवींद्र नाट्यमंदिरला 'फँड्री'चा शो आहे आणि तू 
“फंड्री' बघायलाच हवा, असे सांगितले. केवळ त्याच्या आग्रहाखातर 
मी हा सिनेमा बघायला रवींद्र नाट्यमंदिरात गेलो आणि नंतर जे पाहिले 
तो सिनेमॅटिक वास्तववादाचा एक अभूतपूर्व आविष्कार होता. इराण, 
इराक या देशातील उदयाला आलेल्या नवीन वास्तववादाचा मराठीत 
झालेला हा ओजस्वी आविष्कार ! माझे सदर बॉलिवुडपुरते मर्यादित 
असल्यामुळे काही गोष्टींची चर्चा मला करता येत नाही आणि त्याचा 
मला नेहमीच विषाद वाटत आला आहे. या सदरात मी 'फैँड्ी'विषयी 


बोलू शकत नाही, याचा मला विषाद आहे. पण मराठीतला हा एक 
जबरदस्त सिनेमा आहे, या विषयी शंका नाही. या सिनेमात किशोर 
कदमने सादर केलेला कचरू माने केवळ अभूतपूर्व. किशोरने अभिनय 
केलाच नाही. तो अक्षरशः ती व्यक्तितरेखा जगला आहे. फिल्म संपली 
आणि किशोरच्या अभिनयाचा सगळा प्रवास डोळ्यासमोरून तरळून 
गेला. 

किशोर कदमची पहिली ओळख झाली ती अरुण म्हात्रेंमुळे. अरुणने 
त्याची ओळख करून देताना हा अभिनयही करतो, असे सांगितले. 
त्यानंतर किशोर मला भेटला तो एक वेगळ्याच भेटीसाठी. 
भविष्यवैज्ञानिक म्हणून काम करताना अनेक लोक माझ्याकडे यायचे. 
त्यांना भविष्यविज्ञानात (फिचरॉलॉजी) रस कमी आणि स्वतःच्या 
भविष्यातच रस अधिक असायचा. किशोरही त्यातलाच एक असे वाटत 
असताना या भेटीत अचानक आमच्या भावनिक तारा जुळल्या आणि या 
भेटीपासून आमची झालेली मैत्री ही आजतागायत अबाधित आहे. प्रचंड 
कष्ट करून पुढे आलेल्या या अभिनेत्याने आपण उपसलेल्या कष्टाचा 
कधीच बाऊ केला नाही. वेटरपासून अनेक कामे केलेल्या किशोरने 
आयुष्याचा सर्वांगाने अनुभव घेतला आणि त्या अनुभवातून आलेली परि 
पक्वता स्वतःच्या व्यक्तितरेखा साकारताना त्याने वापरली. सत्यदेव दुबे 
यांच्याकडून अभिनयाचे प्राथमिक धडे गिरवलेल्या किशोरने हळूहळू 
अभिनयात माहरत हासील करायला सुरुवात केली. सुरुवातीच्या 
काळातील त्याच्या भूमिका हे त्याचे अभिनयाचे चाचपडणे होते. पण या 
चाचपडण्यातूनच त्याला हळूहळू स्वतःचा अभिनेता गवसत गेला. या 
काळात किशोर कदम कसा विचार करतो, हे मला जाणून घेण्याची 
चांगलीच उत्सुकता होती आणि नेमक्या याच काळात योगायोगाने पॉ 


प्युलर प्रकाशनाने किशोर कदम ऊर्फ सोमित्र, दासू वैद्य, प्रकाश 
होळकर आणि मी असा चौघांचा एक काव्यवाचनाचा कार्यक्रम केला. 
केवळ एका तासाचा असलेला हा कार्यक्रम असा काही रंगत गेला की, 
लोकांच्या आग्रहापोटी आम्हाला तो तब्बल दोन तासांचा करावा 
लागला. या कार्यक्रमानंतर पॉप्युलरच्या अस्मिता दुभाषी-मोहिते यांनी 
तुम्ही हा कार्यक्रम कंटिन्यू का करत नाही, अशी विचारणा केली. 
रामदास भटकळ यांनीही त्यांना दुजोरा दिला आणि आम्ही चौघांनी 
मिळून हा कार्यक्रम महाराष्ट्रभर करण्याचे निश्‍चित केले. पहिल्या 
नवतेचा रोमँटिक किशोर कदम, दुसर्‍या नवतेचा आधुनिक दासू वैद्य, 
तिसऱ्या नवतेचा देशीवादी प्रकाश होळकर आणि चौथ्या नवतेचा श्रीधर 
तिळवे असे चारही नवतांचे एकत्रित सादरीकरण करणारा हा कार्यक्रम 
बऱ्यापैकी चालला. मी बऱ्यापैकी यासाठी म्हणतो कारण मागणी 
असूनही आम्ही चौघेही स्वतःच्या वेगवेगळ्या कामात सतत बिझी 
असल्याने आम्हाला एकत्रित डेट्स देणे शक्य होईना आणि केवळ 
नाईलाज म्हणून आमचा हा कार्यक्रम थांबवावा लागला. पण, या 
कार्यक्रमाच्या निमित्ताने एकमेकांचा लाभलेला सहवास हा आमची मैत्री 
घट्ट करून गेला आणि किशोर कदम हा माणूस म्हणून काय आहे, हे 
लख्खपणे स्पष्ट झाले. माझ्या स्वतःच्या आयुष्यात उमद्या स्वभावाची 
आणि दिलदार काळजाची फार थोडी माणसे आहेत त्यात किशोर कदम 
हे नाव अतिशय अग्रक्रमात येते. किशोर हा माणूस म्हणून खूपच मोठा 
आहे आणि म्हणूनच त्याच्या अभिनयातून वाहणारी करुणा ही नैसर्गिक 
वाटते. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने किशोर कदम हा कविता सादर 
करताना जो वाचिक अभिनय करायचा तो मी अतिशय जवळून 
पाहिला. आम्हा चौघांच्यातही सर्वात उत्तम काव्यवाचन हे किशोर 


कदमचे होते. किशोरचा आवाज खर्जातला नाही. पण, त्याचा एक 
मुलायम भरीवपणा तुम्हाला खेचून घेतो. आवाजातला आक्रस्ताळेपणा 
त्याच्यात औषधालाही सापडत नाही. एक संततधार सतत वाहत राहावी 
तसा त्याचा टोन वायब्रेट होत राहतो. मात्र, हे वायब्रेशन बोचत नाही. ते 
कानांना कुरवाळत राहते. दुबेंकडून आरोह आणि अवरोहाच्या पट्ट्या 
अत्यंत बारकाईने मास्टर केल्यामुळे तो आपल्या आवाजातली व्हाईस 
मोड्युलेशन अत्यंत संयत, जिवंत आणि रसरशित ठेवतो. 

किशोर काही देखणा नाही. मात्र, एक सौम्य आकर्षकपणा आणि 
अस्तित्वाचा अस्वस्थपणा त्याच्या चेहऱ्यावर सतत रेंगाळत राहतो. 
“फँड्री'तील कचरू साकारताना त्याच्या चेहऱ्यावरचा हा नैसर्गिक 
अस्वस्थपणा त्याला प्रचंड मदत करून गेला. किशोरची शारीरिक उंची 
अभिनेत्याला आवश्यक तितकी आहे. किशोरचा आणखी एक 
ताकदीचा भाग म्हणजे त्याचे हातवारे आणि पाऊलकाम (फुटवर्क ). 
रंगमंचावर प्रचंड काम केल्यामुळे फुटवर्कवर त्याने चांगलेच नियंत्रण 
मिळवले आहे आणि अभिनय करताना त्याला हे चांगलेच साहाय्यकारी 
ठरलेले आहे. अशा या दमदार अभिनेत्याला सिनेमातला ब्रेक मात्र 
मराठी लोकांनी न देता हिंदी लोकांनी दिला. त्याचा पहिला चित्रपट 
“समर' हा श्याम बेनेगलने दिग्दर्शित केला होता. श्याम बेनेगलच्या या 
चित्रपटाने १९९९मध्ये उत्कृष्ट चित्रपटाचा पुरस्कारही जिंकला होता. 
बॉलिवुडचे किशोरकडे लक्ष गेले ते या चित्रपटामुळे. या सिनेमामुळेच 
त्याला दोन चित्रपट मिळाले. पहिला 'ब्लॅक फ्राइडे' आणि दुसरा 'एक 
चालीस की लास्ट लोकल". यातील 'ब्लॅक फ्राईडे? हा अनुराग कश्य 
पचा गाजलेला पहिला चित्रपट. किशोरने या चित्रपटात सादर केलेला 
इन्स्पेक्टर भास्कर डांगळे हा हमराजमधील बलराज साहनीने सादर 


केलेल्या इन्स्पेक्टरच्या परंपरेतील होता. कसलाही आस्कताळेपणा न 
करता पोलिसांचा हिंसाचार साकार करणारा किशोरचा अभिनय हा एका 
चांगल्या अभिनेत्याची नांदी दर्शवणारा होता. हा चित्रपट प्रदर्शित मात्र 
उशिरा झाला. त्याच्या आधी आलेला “एक चालीस की लास्ट लोकल' 
लक्षणीय होता. किशोर कदम हा नकारात्मक भूमिकाही चांगले करू 
शकतो याची चुणूक या चित्रपटात होती. दुर्देवाने हा सिनेमा चालायला 
हवा तितका चालला नाही आणि बॉलिवुडने त्याची फारशी दखल 
घेतली नाही. या नंतर किशोरचे 'देऊळ', “जोगवा', “नटरंग', 'बालक- 
पालक' असे अनेक चित्रपट आले. पण, बॉलिवुडचे त्याच्याकडे पुन्हा 
लक्ष गेले ते 'स्पेशल-२६/'मुळे. या चित्रपट कथेत नीरज पांडे याने 
अक्षय कुमारला जी टीम दिली होती त्यातील इक्बाल या बायकोला 
घाबरणाऱ्या टीममेटची भूमिका किशोरने अतिशय झकास केली. अक्षय 
कुमारसारख्या अभिनेत्याकडून नैसर्गिक अभिनय करून घेणाऱ्या नीरज 
पांडे याने काही मोजक्याच दृश्यात इक्बालची व्यक्तितरेखा मस्त उभी 
केली होती आणि किशोरने या भूमिकेला योग्य तो न्याय दिला. 
बायकोमुळे होणारी धांदली ही किशोरच्या चेहऱ्यावर अशी काही 
झळकली की, किशोर कुठेही अनैसर्गिक वाटला नाही. 

सुरुवातीच्या कालखंडात किशोरकडे माझी एकच तक्रार असायची ती 
म्हणजे त्याच्या चेहऱ्याच्या अभिनयावरील सूक्ष्मतम बदलांच्या छटांचा 
अभाव. पण त्याची ही मर्यादा काही वर्षातच त्याने पार केली आणि 
आज अवस्था अशी आहे को, आयडियाच्या जाहिरातीमध्ये पुढाऱ्याच्या 
भूमिकेतील त्याचा चेहऱ्याचा अभिनय हा अभिनयाचा एक वस्तुपाठ 
ठरावा. मूळचा बनेल पुढारी, आश्‍वासन देताना उजळ चेहऱ्याने 
आश्‍वासन देणारा पुढारी, स्वतःचे पितळ उघडे पडताच काहीसा 


अचंबित झालेला पुढारी आणि नंतर पितळ संपूर्ण उघडे पडल्यानंतर 
केविलवाणा झालेला पुढारी या चारही भावमुद्रांचा प्रवास किशोरने असा 
काही सादर केला की, केवळ किशोरच्या अभिनयासाठी ती जाहिरात 
माझ्या आयुष्यभर लक्षात राहील. किशोर हा काय ताकदीचा अभिनेता 
आहे, याची मला कल्पना आहे. फँड्री ही केवळ क्वॉर्टरफाइनल आहे. 
त्याच्या अभिनयाची सेमीफाइनल, फायनल दाखवणाऱ्या उत्तम भूमिका 
त्याला लाभोत, अशा शुभेच्छा देऊन मी हा लेख थांबवतो. 

- श्रीधर तिळवे 


